पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथे दिवाणी न्यायालय 
(वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्याबाबत व त्याकरीता 
आवर्यक पदे निर्माण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : न्यायस्था-०८१९/६५०/प्र.क्र.१५१/का-११. 
मुख्य इमारत, पाचवा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ जून, २०२३. 


संदर्भ :- १. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. बी (डब्ल्यू) ओ-१२२३/१९८७/७८८/ 

९६२३/२०१९, दि.१४.०३.२०१९ , बी (डब्ल्यू) अ-१२२३/१९८७/२४६/३६२३०, 
दि.१५.११.२०१९व बी (डब्ल्यू) ओ-१२२३/१९८७/२६७२/ ३९९६६, दि.१३.१२.२०१९ 

२. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे यांचे जा.क्र.८८२८/२०१९,दि.२१.११.२०१९ 
जा.क्र.२५६२/२०२०,दि.१२.०५.२०२० व जा.क्र.जन/९२४३/२०२१, दि.१०.११.२०२१ 

३. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे क्र.पदनि-२०२२/प्र.क्र.३८/आ.पु.क.,दि.१४.०९.२०२२ 

रोजीचे पत्र. (उपसमितीच्या बैठकीचे कार्यवृत्त) 

४. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे क्र.पदनि-२०२२/प्र.क्र.४८/आ.पु.क.,दि.३०.१२.२०२२ 

रोजीचे पत्र. (उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या बैठकीचे कार्यवृत्त) 


प्रस्तावना : 


मा. उच्च न्यायालयाच्या दि.०४.०४.२००७ च्या मानक प्रारुपानुसार (Standard Format) राज्यात 
विविध ठिकाणी नवीन न्यायालय सुरु करण्यासाठी प्रलंबित खटले / प्रकरणांची किमान संख्या ५०० 
असावी, त्याचबरोबर पायाभूत सुविधा उदा. न्यायालयीन इमारत आणि न्यायाधीशांची निवासस्थाने यांची 
उपलब्धता असावी. मा. उच्च न्यायालयाच्या धोरणानुसार आवश्‍यक सर्व निकष पूर्ण होत असल्याने दौंड, 
जि.पुणे येथे दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर हे न्यायालय स्थापन करण्यास मा. उच्च न्यायालयाच्या 
“न्यायालय स्थापना समितीने” मान्यता दिली आहे. उच्चस्तरीय सचिव समिती व मा.मंत्रिमंडळाने मान्यता 
दिल्यानुसार सदर न्यायालय स्थापनेस व त्याअनुषंगाने पदनिर्मिती बाबतचे आदेशा निर्गमित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


दौंड, जि.पुणे येथे दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर स्थापन करण्यास व त्याकरीता पुढील विवरणपत्रात 
दर्शविल्यानुसार न्यायालय सुरु होण्याच्या दिनांकापासून १६ नियमित पदे निर्माण करण्यास व ४ मनुष्यबळांच्या 
सेवा बाहययंत्रणेद्वारे घेण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायस्था-०८१९/६५०/प्र.क्र.१५१/का-११ 


दिवाणी न्यायालय , वरिष्ठ स्तर , दौंड,जि.पुणे (अस्थायी पदे) 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी पदसंख्या 
rt दिवाणी न्यायाधीठा Pay in Judiciary Services शकि 
(वरिष्ठ स्तर ) 
अधीक्षक एस-१६ : ४४९००-१४२४०० a ae 
सहायक अधीक्षक एस-१५ : ४१८००-१३२३०० २ 
लघुलेखक (ग्रेड-२) एस-१५: ४१८००-१३२३०० शिक. क 
षु वरिष्ठ लिपिक एस-८ : २५५००-८११०० २ 
& कनिष्ठ लिपिक एस-६ : १९९००-६३२०० & 
बेलिफ एस-६ : १९९००-६३२०० ३ 
एकूण नियमित पदे १६ 
बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवा 
अ.क्र सेवा मनुष्यबळ संख्या 
गि बहुउद्देशिय apa गट-ड कर्मचारी (शिपाई, 8 
पहारेकरी, सफाईगार) 
एकूण मनुष्यबळ PB 


2. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.जे-१, २०१४ न्यायदान, १०५- दिवाणी व सत्र न्यायालय, (02) 
जिल्हा व सत्र न्यायाधीश,(०२)(०१) जिल्हा व सत्र Brae (२०१४ ०१७२) (दत्तमत) (अनिवार्य) या 
लेखाशीर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. या अनुषंगाने निधी उपलब्धतेबाबतचे आदेशा 
स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक -२६७/ आपुक 
दि.२३/०५/२०२३ अन्वये तसेच १९/४/२०२३ रोजी झालेल्या मा. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या 
निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०६०८११३२२९७९१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 
|EPARTMENT, postalC tra, 
fef4908844f3f0e391 

404 5६46: 3॥ 


SHETYE यी 
(हेमांगी sez ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायस्था-०८१९/६५०/प्र.क्र.१५१/का-११ 


३. 


मा.उपमुख्यमंत्री (विधि व न्याय) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/ विधानपरिषद 

सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई. 

सर्व मंत्री यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई. 


मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई. 

प्रबंधक (निरीक्षणे -१), मा.उच्च न्यायालय (अ.शा), मुंबई (पत्राने) 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे. 

दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, दौंड, जि.पुणे 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

वित्त विभाग, कार्यासन - व्यय-५/ आ.पु.क.,सेवा-९ मंत्रालय, मुंबई. 
विधि व न्याय विभाग, कार्या-१२,१३,२०, २३ व २४ मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती/ कार्या-११. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


